उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, 
औरंगाबाद मंडळ व कोल्हापूर मंडळ यांचे 
अधिपत्याखालील दंत चिकित्सा विभागातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २९ जून,२०२२. 


वाचा :- 
१) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-८अ/ लातूर/दंतचि/अपदे/ 
२०२१, दि.०५.०५.२०२२. 
२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/रामौअ/अपदे/२६३५-३७ /२०२२, 
दि.१८.०५.२०२२. 
3) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/रामौअ/अपदे/२६४१-४३ /२०२२, 
दि.१८.०५.२०२२. 
8) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२०२१/प्र.क्र.८१/आरोग्य-४, 
दि.२८.०९.२०२१. 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२०२१/प्र.क्र.११७/आरोग्य-४, 
दि.२८.०९.२०२१. 
६) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४, 
दि.२८.१०.२०२१. 
७) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२२.०२.२०२२. 
शासन निर्णय :- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, औरंगाबाद मंडळ व कोल्हापूर मंडळ यांच्या अधिपत्याखाली 
असलेल्या आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 
मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र. १ ते ३ येथील पत्रान्वये, सदर पदांना 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
२. वित्त विभागाने दि.२२.०२.२०२ च्या शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे संबंधित 
प्रशासकीय विभागाना अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यास अनुसरुन या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
“परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, औरंगाबाद मंडळ व 
कोल्हापूर मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२२- 
2023 या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१०-किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१०-एक प्राथमिक आरोग्य 
केंद्राच ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


मागणी क्रमांक आर-१ “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- 
संचालन व प्रशासन, (०१)(०२)- प्रादेशिक कार्यालये (२२१० ०३५१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने, 
(०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० 0394)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१०-किमान गरजा कार्यक्रम, ११०-रुग्णालये व दवाखाने पंचवार्षिक 
योजनातंर्गत योजना-राज्य योजनातंर्गत योजना, (०१)(०२)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०५३१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१) (४५) 
ट्रामा केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (अनिवार्य), (२२१० जी २९८)” 


हिं 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य,(०६)(२१) - 
महसुल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे (अनिवार्य) 
(२२१० ४२५९)” 


ह 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१)(०९) - 
महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयांचे जिल्हा रुग्णालयाइतका दर्जा 


वाढविणे (अनिवार्य) (२२१० ४६२४)” 


Ce 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक 90.02.2029 च्या 


शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 


५. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना, यासोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील Tee प्रत्येक आरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व अस्थायी पदे 
(तपशीलवार माहिती) याबाबतच्या माहितीसह शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१८१४४५५८१७ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 
DN: 


DEEPAK | sss 
NIVARTTI 
KENDRE ८. 


KENDRI 
Date: 2 


(दी.नि.केंद्रे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


fo] 


प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /APTR. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

५. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, लातूर मंडळ व कोल्हापूर मंडळ 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद, परभणी, जालना, हिंगोली, लातूर, 
बीड ,नांदेड,उस्मानाबाद, कोल्हापूर,सिंधुदुर्ग,सातारा व सांगली 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, परभणी, जालना, हिंगोली, लातूर, बीड, नांदेड, 
उस्मानाबाद, कोल्हापूर,सिंधुदुर्ग,सातारा व सांगली 

१०. सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, लातूर 
मंडळ व कोल्हापूर मंडळ यांचेमार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), सा.आ.वि. 
मंत्रालय,मुंबई. 

१३.निवडनस्ती (आरोग्य-४) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 


“परिशिष्ट-अ” 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४, 
दिनांक २९ जून, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण मंजूर | स्थायी अस्थायी पदे 
पदे पदे (पदनांम व पदसंख्या) 
लातूर जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये 
1] ग्रामीण रुग्णालय, किल्लारी २ शि 
२ | ग्रामीण रुग्णालय, औसा २ 1 0__| 
3 ग्रामीण रुग्णालय, चाकूर २ is 0__| 
४ । ग्रामीण रुग्णालय, रेणापूर २ i} 0_| 
५ | ग्रामीण रुग्णालय, अहमदपुर २ | oo | 
& | ग्रामीण रुग्णालय, देवणी २ गि 
ग्रामीण रुग्णालय, कासार शिरसी So ee? eaare MIRROR, TEs (ATR) 
ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड २ za सहाय्यक गट-ड (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, बाभळगाव २ | 0_| 
लि ग्रामीण रुग्णालय, जळकोट २ | 
एकूण - लातूर जिल्हा एकूण २० पदे 
जिल्हा रुग्णालय,उस्मानाबाद 
दंतशल्य चिकित्सक, गट-अ (१पद) 
अधिपरिचारिका गट -क (१ पद) 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 
एकूण ३ पदे 
3 5 
एकूण 3 पदे 
उस्मानाबाद जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये 
२ ne 
हिं ग्रामीण रुग्णालय, वाशी 
२ | ग्रामीण रुग्णालय, भूम 1 0_| 
३ | ग्रामीण रुग्णालय, तेर ip "१५५ 
४ | ग्रामीण रुग्णालय, कळंब 
२ Fa दंतशल्य चिकित्सक, गट- अ (१पद) 
५ | ग्रामीण रुग्णालय, मुरुम २ 1 0__| ०० 
६ | ग्रामीण रुग्णालय, लोहारा 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण मंजूर | स्थायी अस्थायी पदे 
पदे पदे (पदनांम व पदसंख्या) 
२ ae 
१२ | ० | एकूण १२ पदे 
बीड जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये 
हि ग्रामीण रुग्णालय, आष्टी २ |. ब. 
ग्रामीण रुग्णालय, चिंचवण २ 1 0__| 
ग्रामीण रुग्णालय, धारुर २ 1 0_| 
ग्रामीण रुग्णालय, माजलगाव २ ie | 
५ | ग्रामीण रुग्णालय, नांदुरघाट २ a 
& | ग्रामीण रुग्णालय, पाटोदा २ oe oll 
७ | ग्रामीण रुग्णालय, रायमोहा २ |. 
दंतशल्य चिकित्सक, गट-अ (१पद) 
८ | ग्रामीण रुग्णालय, तालखेड २ eee a सहाय्यक गट-ड (97) 
गि 
ग्रामीण रुग्णालय, धानोरा 
१० | ग्रामीण रुग्णालय, केज जि. बीड २ i: “ह”. 
एकूण-बीडजिल्हा| २० | ० | २० पदे अस्थायी पदे 
दंतडाल्य चिकित्सक, गट-अ (१पद) 
उपजिल्हा गोकुंदा नांदेड सहाय्यक गट-ड (१पद) 
उपजिल्हा रुग्णालय जि. oe 
एकुण ०२अस्थायी पदे 
हं ग्रामीण रुग्णालय, बारड २ | 
2 | ग्रामीण रुग्णालय, भोकर २ ra 
३ | ग्रामीण रुग्णालय, बिलोली २ शि 
४ | ग्रामीण रुग्णालय, धर्माबाद २ हतं 
५ | ato रुग्णालय, हिमायतनगर २ (४४) 
६ | ग्रामीण रुग्णालय, कंधार हिं 
७ | ग्रामीण रुग्णालय, लोहा शि 
ग्रामीण रुग्णालय, मांडवी णि 
दंतशल्य चिकित्सक, गट-अ (१पद) 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 
९ | ग्रामीण रुग्णालय, मुदखेड 10 क 
| 9° | ग्रामीण रुग्णालय,उमरी 10 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण मंजूर | स्थायी अस्थायी पदे 
पदे पदे (पदनांम व पदसंख्या) 
Pease | १ । ग्रामीण रुग्णालय, माहुर २ ie, | 
१२ | ग्रामीण रुग्णालय, नायगाव २ | 
एकूण - नांदेड जिल्हा एकूण २४ अस्थायी पदे 
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बीड 
३ हि दंतडाल्य चिकित्सक, गट- अ (१पद) 


अधिपरिचारिका, गट-क (१पद) 


सहाय्यक, गट-ड (१पद) 


एकूण ०३ पदे 


५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, निलंगा, परंडा, गेवराई, | scares चिकित्सक,गट-अ (१पद) 
देगलूर व हदगांव सहाय्यक गट-ड (१पद) 


१० पदे 


एकूण पदे [a | ० हिनी १० पदे 


उपजिल्हा रुग्णालय, तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद 


दंतशल्य चिकित्सक,गट- अ (१ पद) 
दंत यांत्रिक, गट-क (१ पद) 
अधिपरिचारिका, गट-क (१ पद) 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 


एकूण le ee | हि एकूण ०४ पदे 


कुटीर रुग्णालय, नेकनुर, जिल्हा बीड 


दंत शल्य चिकित्सक गट-अ(१पद) 


सहाय्यक गट-ड (१पद) 


एकूण ०२ ea एकूण 02 पदे 
उपजिल्हा रुग्णालय, उदगीर, जि. १६ णं 
Sig दंतशल्य चिकित्सक, गट- अ 
उपजिल्हा रुग्णालय, उमरगा, जि. (१पद) 


उस्मानाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


उपजिल्हा रुग्णालय, परळी, जि. बीड 


उपजिल्हा रुग्णालय, मुखेड, जि. नांदेड 


एकूण - ४ उप जिल्हा रुग्णालये 


दंत यांत्रिक, गट-क (१ पद) 


अधिपरिचारिका, गट-क (१ पद) 


सहाय्यक गट-ड (१पद) 


एकुण १६ पदे 


लातूर मंडळ एकुण 


११६ अस्थायी पदे 


कोल्हापूर / सांगली / सिधुदुर्ग / रत्नागिरी या जिल्हयातील उपजिल्हा / ग्रामीण रुग्णालय (एकूण 
५४ आरोग्य संस्था) येथील दंत चिकित्सा विभाग 


एकूण 


५४२ i 
दंतऱशल्य चिकित्सक,गट-अ (१पद) 
सहाय्यक, गट-ड, (१पद) 
(०२ पदे) 
१०८ iam १०८ अस्थायी पदे 


औरंगाबाद मंडळाच्या अधिपत्याखालील दंतचिकित्सा विभाग जिल्हा औरंगाबाद,जालना 
हिंगोली,परभणी या जिल्हयातील उपजिल्हा /ग्रामीण रुग्णालये येथील (एकुण ८८ पदे) 


औरंगाबाद 


अ. क्र. आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण मंजूर | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
पद ० प्रत्येकी २ पदे 
[>| उपजिल्हा रुग्णालय गंगापुर, २ शि दंत चिकित्सक, गट-अ (१ पद) 
जि. औरंगाबाद 
२ उपजिल्हा रुग्णालय अंबड, जि. २ 4 सहाय्यक, ग-ड (9 पद) 
जालना 
३ «| उपजिल्हा रुग्णालय सेलू, २ क्स 
जि.परभणी 
४ उपजिल्हा रुग्णालय वसमत, २ | 
जि. हिंगोली 
4 ग्रामीण रुग्णालय, बिडकीन, २ शि 
जि. औरंगाबाद 
& ग्रामीण रुग्णालय, कन्नड, जि. २ शि 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 


9 ग्रामीण रुग्णालय, पाचोड, जि. २ | 
औरंगाबाद 
८ ग्रामीण रुग्णालय, पिशोर, जि. २ शिडी 
औरंगाबाद 
९ ग्रामीण रुग्णालय, खुलताबाद, २ शि 
जि. औरंगाबाद 
क्म ० = | ग्रामीण रुग्णालय, देवगाव २ श्व 
रंगारी, जि. औरंगाबाद 
ae ग्रामीण रुग्णालय, मंठा, जि. २ शिंगी 
जालना 
१२ | ग्रामीण रुग्णालय, भोकरदन, २ | 
जि. जालना 
१३ | ग्रामीण रुग्णालय, परतुर, जि. २ | 
जालना 
१४ | ग्रामीण रुग्णालय, बोरी, जि. २ a 
परभणी 
एकूण २८ ha २८ अस्थायी पदे 
अ. क्र. आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण मंजूर | स्थायी पदे | दंत हल्य चिकित्सक, गट-अ 
पदे (१ पद) 
दंत यांत्रिक,गट -ब (१ पद) 
i) उपजिल्हा रुग्णालय,वैजापूर, 8 Zz अधिपरिचारिका,गट क (१पद) 
जिल्हा औरंगाबाद (१०० खाटा) 
२ उपजिल्हा रुग्णालय,कळमनूरी, ४ शि सहाय्यक, ग-ड (१ पद) 
जिल्हा हिंगोली (१०० खाटा) 
३ जिल्हा रुग्णालय हिगोली ३ बिह आं दंत aed चिकित्सक, गट-अ 
४ | जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद ३ हिया (१ पद) 
कग स गा ISAT अधिपरिचारिका,गट -क (१५ 
el 
ग is 3 सहाय्यक, ग-ड (9 पद) 
छ 
६ जिल्हा रुग्णालय परभणी ३ | 
७ ग्रामीण रुग्णालय,सेनगाव, २ शि दंत शल्य चिकित्सक, गट-अ 
जिल्हा हिंगोली (१ पद) 
सहाय्यक, ग-ड (१ पद) 
८ ग्रामीण रुग्णालय,आखाडा २ |, “८ | 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 


बाळापूर,जिल्हा हिंगोली 
एकूण २४ शिया २४ अस्थायी पदे 
प्रत्येकी २ पदे 
शि ग्रामीण रुग्णालय ,मानवत, २ | दंत शल्य चिकित्सक, गट-अ 
जि.परभणी (१ पद) 
२ | ग्रामीण रुग्णालय ,पाथरी, डं Ga सहाय्यक, ग-ड (१ पद) 
जि.परभणी 
३ ग्रामीण रुग्णालय ,पालम, २ शिळ 
जि.परभणी 
४ ग्रामीण रुग्णालय ,पूर्णा, २ | 
जि.परभणी 
षु ग्रामीण रुग्णालय ,औंढा २ शिंगी 
नागनाथ, जि.हिंगोली 
& ग्रामीण रुग्णालय ,राजूर, २ ae 
जि.जालना 
७ ग्रामीण रुग्णालय ,बदनापूर, २ शि 
जि.जालना 
८ ग्रामीण रुग्णालय ,जितूर, २ ne 
जि.परभणी 
९ ग्रामीण रुग्णालय ,जाफ्राबाद, २ शिंगी 
जि.जालना 
शशि ग्रामीण रुग्णालय ,टेंभूर्णी, २ 1 | 
जि.जालना 
aa ग्रामीण रुग्णालय करमाड, २ किं 
जि.औरंगाबाद 
१२ | ग्रामीण रुग्णालय AR, २ | 
जि.जालना 
१३ | ग्रामीण रुग्णालय ,घनसावंगी, २ शिडी 
जि.जालना 
१४ | ग्रामीण रुग्णालय फुलंब्री, २ = 
जि.औरंगाबाद 
१५ | ग्रामीण रुग्णालय अजिठा, २ शिन 
जि.औरंगाबाद 
१६ । ग्रामीण रुग्णालय सोयगाव, २ ma 
जि.औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९३/आरोग्य-४ 


१७ । उपजिल्हा रुग्णालय गंगाखेड, २ a 
जि. परभणी 
१८ । उपजिल्हा रुग्णालय सिल्लोड, २ | दंत शल्य चिकित्सक, गट-अ 
जि. औरंगाबाद (१ पद) 
सहाय्यक, ग-ड (१ पद) 
एकूण ३६ za ३६ अस्थायी पदे 
MATS मंडळ एकुण ८८ अस्थायी पदे 


